स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत 
क्षमता बांधणी, कौडल्य विकास व माहिती 
व्यवस्थापन (08) या साठीच्या खर्चाकरीता सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ जुले, २०२३. 


वाचा: 


-0 


. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.9३/नवि-३४,दि. १५ जुले, २०२२. 
, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिळ, 2023. 
केंद्र शासनाच्या गृह निर्माण व नागरी कार्य मंत्रालयाचे आदेश क्रमांक त. No.1/5/2022-SBM-| 
(Computer No. 9122444), दिनांक ३१ मार्च, 2023. 

४. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) संचालनालयाचे क्रमांक राअस/क्ष.बां./०७/२०२३-२४, 

दिनांक ११ एप्रिल, २०२३ चे पत्र. 


area निर्णय: 


wo +” 


देशातील सर्व शहरे पूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ व 
चांगले आरोग्य आणि स्वच्छ पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शहरांना स्वच्छतेची आणि या 
शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने “स्वच्छ 
भारत अभियान (नागरी) २.०” ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये संदर्भाधीन 
क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.०” राबविण्यात येत आहे. 


२. केंद्र शासनाने संदर्भीय क्र. ३ येथील दिनांक ३१ मार्च, २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये केंद्र शासनाचा 
अनुज्ञेय हिस्सा रुपये २,७९,२०,०००/- (रुपये दोन कोटी एकोणऐंशी लाख वीस हजार फक्त) एवढा निधी 
राज्यास वितरीत केला आहे. केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास निधी प्राप्त झाल्याची खात्री वित्त विभागाचे 
Sheet No. ५२ (२०२२-२३) वित्त विभाग/अर्थोपाय, दिनांक ०३ एप्रिळ, २०२३ अन्वये करण्यात आली आहे. 


३. संदर्भ क्रमांक ४ येथील राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांचे दिनांक ३१ मार्च, 
२०२३ चे पत्र व सहपत्रात नमुद स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांच्या वापरलेल्या क्षमता बांधणी, कौडाल्य विकास व माहिती व्यवस्थापन (CB) राज्यासाठी वितरीत केलेला 
पहिल्या हप्त्याचा निधी रुपये २,७९,२०,०००/- (रुपये दोन कोटी एकोणऐंशी org वीस हजार फक्त) व त्या 
प्रमाणात राज्य शासनाचा अनुज्ञेय हिस्सा म्हणजेच रुपये १,८६,१३,३३३/- (रुपये एक कोटी श्याऐंशी लाख तेरा 
हजार तीनशे तेहतीस फक्त) असे एकूण रुपये ४,६५,३३,३३३/- (रुपये चार कोटी पासष्ठ लाख तेहतीस हजार 
तीनशे तेहतीस फक्‍त) राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याकरिता मान्यता देण्याची 
विनंती केली आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-३४ 


त्याबाबचा संक्षिप्त तपशिल खालील प्रमाणे आहे -: 


अ. नागरी स्थानिक स्वराज्य केंद्र शासन राज्य शासन एकूण 

क्र. संस्थाना पहिला हप्ता हिस्सा ६०% (रुपये) हिस्सा ४०% (रुपये) 

१ महानगरपालिका १७७९,४६४.०० ११,८६,३०९.०० २९, ६५,७७३.०० 

२ नगरपरिषदा १,५५,७९,६६२.०० १,०३,८६,४४१.०० | २,५९,६६,१०३.०० 

३ नगरपंचायती १,०५,६०,८७४.०० ७०,४०,५८३.०० | १,७६,०१,४५७.०० 
एकूण २,७९,२०,०००.०० १,८६,१३,३२३३.०० | 8,&4,33,333.00 


३. We महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत क्षमता बांधणी, Hates विकास व माहिती व्यवस्थापन 
)08) प्रकल्पांसाठी पहिल्या हप्त्यासाठी केंद्र शासनाचे रुपये २,७९,२०,०००/-व त्या प्रमाणात राज्य शासनाचा 
अनुज्ञेय हिस्सा म्हणजेच रुपये १,८६,१३,३३३/- असे एकूण रुपये ४,६५,३३,३३३/- एवढा निधी खालील तक्त्यात 
नमूद केल्यानुसार संबंधित लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात येत असून सदर 


खर्च वितरीत केलेल्या तरतूदी मधून भागविण्यात यावा. 


अ. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात 
क्र आलेला निधी रूपये 
अ) | महानगरपालिका 

रि मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९१, १७,७९,४६४.०० 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (७६) स्वच्छ भारत अभियानासाठी | (सतरा लाख एकोणएंशी 
महानगरपालिकांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा, ३१, सहायक अनुदाने | हजार चारशे चोसष्ठ फक्त) 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७५२) योजनांतर्गत 

२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९१, ११,८६,३०९.०० 
महानगरपालिकांना सहाय्य, (००) (७७ स्वच्छ भारत अभियानासाठी | (अकरा लाख ड्याऐंशी हजार 
महानगरपालिकांना सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने TI) नऊ फक्‍त) 
(वेतनेतर), (२२१७ ९७६१) योजनांतर्गत 

ब) । नगरपरिषद 

7 मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९२, १,५५,७९,६६२.०० 
नगरपरिषदांना सहाय्य, (0c) (७८) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (एक कोटी पंचावन्न लाख 
नगरपरिषदांना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), । एकोणएऐंशी हजार wert 
(२२१७ ९७७९) योजनांतर्गत बासष्ठ फक्‍त) 

२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९२, १,०३,८६,४४१.०० 
नगरपरिषदांना सहाय्य, (००) (७९) स्वच्छ भारत अभियानासाठी (एक कोटी तीन लाख 
नगरपरिषदांना सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), इयाऐंशी हजार चारशे 
(२२१७ ९७८८) योजनांतर्गत एकेचाळीस फक्‍त) 

क) | नगरपंचायतींना 

7 मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९३, १,०५,६०,८७४.०० 
नगरपंचायतींना सहाय्य, (०० (०३) स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत | (एक कोटी पाच लाख साठ 
नगरपंचायतींना सहाय्य (केंद्र हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), | हजार आठरे चौऱ्याहत्तर 
(२२१७ ९७९७) योजनांतर्गत फक्‍त) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-३४ 


अ. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत करण्यात 
क्र आलेला निधी रूपये 
२ | मागणी क्रमांक-एफ-२, २२१७, नगरविकास, (८०) सर्वसाधारण, १९३, ७०,४०,५८३.०० 


नगरपंचायतींना सहाय्य, (co) (०४) स्वच्छ भारत अभियानासाठी । (सत्तर लाख चाळीस हजार 
नगरपंचायतींना सहाय्य (राज्य हिस्सा), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), पाचडो SATS फक्त) 
(२२१७ ९८०३) योजनांतर्गत 


४. सदर निधी आहरित करण्यासाठी राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर रकमेचे 
देयक तयार करून ते अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे तात्काळ सादर करून सदर निधी आहरित 
करून घेण्यात यावा. त्यानुसार या निधीचे वितरण नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतची 
कार्यवाही राज्य अभियान संचालक यांनी करावी. 


प. सदरचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाचे निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 
२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. वित्त विभागाचे निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 2023 अन्वये ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीखाळील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये 
केंद्र व राज्य शासनाचा एकूण रुपये ४,६५,३३,३३३/- (रुपये चार कोटी पासष्ठ लाख तेहतीस हजार dial 
तेहतीस फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


७, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२४१५४११५४७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
१॥॥१()॥७०॥॥ एना 
V JEWLIKAR ८: ee 
(अनिरुध्द व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


2७8४४६ 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव, वित्त / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-२, नागपूर. 

५. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 

७. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-३४ 


संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
अधिदान व लेखाधिकारी, फोर्ट, मुंबई. 


. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे, मुंबई. 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. मुख्य लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
. निवडनस्ती, नवि-३४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


